केंद्र पुरस्कृत व्याघ्रप्रकल्प योजनेतंर्गत अनुसूचित 
जाती उपयोजना व जनजातीक्षेत्र उपयोजना 
घटकांकरीता सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीचे पुनर्वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ३१/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२२ 


वाचा: १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि. २८.१.२०२२ व दि.३.२.२०२२ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ज्ञापन क्र. बीजीटी २०२२/ प्र.क्र ९६/ अर्थसंकल्प 
दि. २४/०३/२०२२ 

३) महसूल व वन विभागाची नस्ती क्र.डब्ल्युएलपी १२.२१/प्र.क्र ३३६/ फ-१ 
शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. एन-३ (०१) (०५) व्याघ्र प्रकल्प अनावर्ती खर्च 
केंद्र हिस्सा ६० टक्के लेखाशीर्ष २४०६ अ ८९१, राज्यहिस्सा Yo टक्के लेखाशीर्ष २४०६ अ ९०८ तसेच आवर्ती 
खर्च मागणी क्र. एन-३ (०१)(०७) व्याघ्र्‌ प्रकल्प केंद्र हिस्सा ५० टक्के २४०६ अ ९१७ , राज्य हिस्सा ५० टक्के 
लेखाशिर्ष २४०६ अ ९२६ यामध्ये ०२ मजूरी व ५०- इतर खर्च या उद्दीष्टांमध्ये अर्थसंकल्पित तरतूदीपेक्षा मागणी 
जास्त असल्याने सोबतच्या विवरणपत्रांप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग तीन 
मधील अनुक्रमांक १, परि. परिच्छेद १६२, १६३, १६४ अनुसार एका प्रधान, उपप्रधान, गौण शीर्षातून तशाच 
दुसऱया शीर्षामध्ये निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यास प्रशासनिक विभागांना असलेल्या पूर्ण अधिकारानूसार वित्त 
विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र. ११००/ व्यय-१४ दि. ७/१२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या. www.maharashtra.gov.in संकेतस्थ्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्र २०२२०३२९११३३५२३४२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
DN: CN = Prashant Pundlik Wagh, C = IN, S = 

P rash ant रि u nd lik Wag h Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Social Justice & Special Assist Department 
Date: 2022.03.30 16:21:45 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


+05'30" 


प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ३१/अर्थसंकल्प (विघयो) 


शासन निर्णय क्र. बीजीटी २०२२/ प्र.क्र. ३१/ अर्थसंकल्प दि.३०.०३.२०२२ 


विवरणपत्र 


लेखाशिर्ष । उहदीष्टशिर्ष अर्थसंकल्पित | कमी करावयाचा | वाढवायचा | पुनर्वितरणानं 
निधी निधी निधी तरचा निधी 
२४०६ वेतन ६०.०० eee | (00 | ६०.०० 
ओ८९१ ०२-मजूरी ४५.०० Ce ee 1 ४५.०० 
१७- संगणक खर्च | ४५.०० -४४.१० eee ०.९० 
२१-साहित्य पुरवठा | ४५.०० -१८.६१ nel २६.३९ 
२७- लहान ४५.०० -84 00 aa | 
बांधकामे 
५०- इतर खर्च ३००.०० (कका --१४५.६४ ४४५.६४ 
५१- मोटर वाहने । ४५.०० -३७.९३ a ७.०७ 
एकूण ५८५.०० -१४५.६४ १४५.६४ ५८५.०० 
लेखाशिर्ष उद्दीष्टशिर्ष अर्थसंकल्पित | कमी करावयाचा | वाढवायचा । पुनर्वितरणानं 
निधी निधी निधी तरचा निधी 
२४०६ वेतन Se 4 ७७ | ee ९०.०० 
ओअ९०८ ०२-मजूरी ३०.०० [००० | ९.०० | ३०.०० 
१७- संगणक खर्च | ३०.०० २९.४० केले ०.६० 
२१-साहित्य ३०.०० १२.९६ पवि १७.०४ 
पुरवठा 
२७- लहान ३०.०० ३०.०० | | 
बांधकामे 
५०- इतर खर्च २००.०० Can 902.3% 302.3% 
५१-मोटर वाहने | 30.00 30,00 Peel ieee | 
एकूण ३९०.०० -१०२.३६ १०२.३६ ३९०.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ३१/अर्थसंकल्प (विघयो) 


लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित । कमी करावयाचा | वाढवायचा | पुनर्वितरणानं 
निधी निधी निधी तरचा निधी 
२४०६ ओ९१७ वेतन eC Ca pene. | eee | 
०२-मजूरी 30,00 Pe, 934.03 164.03 
१७- संगणक खर्च | २९.५२ २९.५२ ee | प 
२१-साहित्य पुरवठा | २९.५२ २७.३९ | 2.93 
२६- जाहिरातव । २९.५२ २९.५२ =, = 
प्रसिध्दी 
२७- लहान २९.५२ २४.८३ a ४.६९ 
बांधकामे 
५०- इतर खर्च ५०.०० Ee (६. ५०.०० 
५१- मोटर वाहने । २९.५२ २४.४७ ae 4.04 
एकूण २२७.६१ -१३५.७३ १३५.७३ २२७.६१ 
लेखाशिर्ष | उदीष्टशिर्ष अर्थसंकल्पित | कमी करावयाचा | वाढवायचा निधी | पुनर्वितरणानं 
निधी निधी तरचा निधी 
२४०६ वेतन की. | ee ee | feet 
ओ९२६ ०२-मजूरी 30,00 fa 934.93 9&4 .193 
१७- संगणक खर्च | २९.५२ -२९.५२ "क cos 
२१-साहित्य पुरवठा | २९.५२ -२७.३९ | 2.93 
२६- जाहिरातव । २९.५२ -२९.५२ शिंक गं 
प्रसिध्दी 
२७- लहान २९.५२ -२४.८३ ककि ४.६९ 
बांधकामे 
५०- इतर खर्च ५०.०० ne P| ५०.०० 
५१- मोटर वाहने | २९.५२ -२४.४७ ॥ ४ ५.०५ 
एकूण २२७.६१ -१३५.७३ 934.03 220.89 


Prashant Pundlik 
Wagh 


rashant Pundlik Wagh, C = IN, S = 
laharashtra, 0 = Government of Maharashtra, 
OU = Social Justice & Special Assist Department 
Date: 2022.03.30 16:22:00 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


